आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबीं करीता निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष-२२५१ ०२११) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जुलै, २०२१. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
दि.२४.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, 
दि.०७.०४.२०२१, दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.२.०६.२०२१, 
दि.१५.०६.२०२१ व दि.५.०७.२०२१. 

३. आदिवासी विकास विभागाची नस्ती, क्र.अनिमि-२०२१/प्र.क्र.१२/रोशा. 

प्रस्तावना : - 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकांन्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तिय उपाययोजना करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्यानुसार 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य तसेच कार्यक्रम खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांतर्गत वेतन 
व इतर कार्यालयीन उद्दाष्टांकरीता संदर्भाधीन क्र.२ येथील झासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय 
तरतुदींच्या १५ ते ३० % मर्यादेत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. 


संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील नस्तीवरील प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार 
प्रथम सहामाहीकरीता मागणी क्र.टी-४ मधील ०९०, सचिवालय, (००) (०१) आदिवासी विकास 
विभाग (अनिवार्य खर्ची, लेखाशीर्ष (२२५१ ०२११) अंतर्गत १०-कंत्राटी सेवा करीता yo टक्के 
मर्यादेतील व १३- कार्यालयीन खर्चा करीता vo टक्के मर्यादेतील यापुर्वी वितरीत निधी विचारात 
घेवून उर्वरीत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४, २२५१- 
सचिवालयीन सामाजिक सेवा, आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) साठी वित्त विभागाने मान्यता 
दिल्यानुसार खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू.लाखात) 
अ. | योजनेचे नांव व उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित | वित्त | आतापर्यंत | सदरशा.नि. 
क्र लेखाशीर्ष तरतूद । विभागाची | वितरीत । अन्वये वितरीत 
२०२१-२२ | मान्यता करण्यात येत 
असलेला निधी 
[१ | २ ३ | ok | षु ६ ७ (५-६) 
1 (००) (०१) आदिवासी | १०-कंत्राटी सेवा १८.०० ९.०० ४.५० ४.५० 
विकास विभाग (५०%) 
(अनिवार्य खची 
(२२५१ 0299) 
१३-कार्यालयीन २२.०० ८.८० ३.३० ५.५० 
खर्च (४०%) 
एकूण १०.०० 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रू.१०.०० लाख (अक्षरी रूपये दहा लाख फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी तथा उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत 
करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी श्तींचे पालन करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


३. सदर ares निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.६४१/२०२१ व्यय-१४, दि.२६.०७.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून व संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०७०९११०११८६७२४ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 


1 1 DN: c=IN, o=Governmen: it Of Maharashtra, ou=Tribal 
| fa n | ५ a Nn fa O Develo partment, postalCode=400032, 
st=Mah ra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a874 
63f831a2beea0be5cb381a34e8, cn=Kiran Kisanrao 
awar Pawar 
Date: 2021.07.28 17:13:18 +05'30° 
(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


४. सहसचिव/ कक्ष अधिकारी (का-१), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

६. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


